सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी समुपदेशन 
केंद्र या योजनेसाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-समुप-२०१८/प्र.क्र.५४/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२० ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०१८” मंजूर he} आहे. सदर परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी 
एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत सदर प्रणालीद्वारे (बीम्स) वितरित केला जाईल, असे 
वित्त विभागाने कळविले आहे. 


२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-३१७७ या लेखाशिर्षाखाली ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) बाबीसाठी ₹१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतकी तरतूद मंजूर आहे. 
२२३५-३१७७ या लेखाशिर्षाखालील वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार वेतनेत्तर बाबींसाठी 
उपलब्ध निधीपैकी उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी 
मागणी केल्याप्रमाणे ₹१,२७,१२,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लाख बारा हजार फक्त) 
इतका निधी समुपदेशन केंद्र योजनेसाठी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी समुपदेशन 
केंद्र योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय ₹१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) पैकी उप आयुक्‍त 
(महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे माहे जुले, २०१८ 
अखेरपर्यंत समुपदेशक व समन्वयक यांच्या मानधनाकरिता सहायक अनुदान ₹१,२७,१२,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याव्दारे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.  ₹१,२७,१२,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी 
संबंधितांना अदा करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय पुणे यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, Hal व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०२ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील नमूद 
तपासणी सूचीतील अटींची तसेच परिच्छेद-७ Helles अटींची पुर्तता होत असल्याची खात्री करुन 
जिल्ह्यांना निधी वितरीत करावा. वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०१८/प्र.क्र.५४/का-१०. 

३. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, कार्यक्रम, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाजकल्याण १०३, महिला कल्याण (२१) (०१) महिलांकरिता PAIS केंद्रे (कार्यक्रम), (२२३५ 
३१७७), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 

४. वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमूद तपासणी सूचीतील अटींची तसेच परिच्छेद-७ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने 
विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. हा झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८२११७१८३७३१३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . 
S mM t a D a tt a t r a y Os = eft 9285 18ffc986191 धमत तकी 6934e9cb 


6 '58b08, 


+ serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c67 
| V a a [| 9b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2018.08.30 15:30:47 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ned by Smita Dattatray Nivatkar 
‘nment Of Maharashtra, ou=Women and Child 
ICode=400032, st=Mal 


प्रत, 


१. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (Ty), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर तरतूद 
बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


